केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम 
अंतर्गत आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी 
अनुदान ( केंद्र व राज्य हिस्सा ) वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १७/०२/२०२१ 
१. संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-७अ/ 
टे-८/अल्पसंख्याक विभाग/निधी/७९१/२०२०, दिनाक १७/०२/२०२०. 
२. सह सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.3७/आ-३, 
दिंनाक २४/०२/२०२०. 
३. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या २८ व्या Empowered Committee 
च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/५६/२०२०- 
MsDP-MOMA, दि ३१/०८/२०२०. 
५. शासन ज्ञापन,अल्पसंख्याक विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई यांचे पत्र क्र.अ.वि.वि.-२०२१/ 
प्र.क्र.०६/का.७, दि. १७/०२/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत PMIVK 


गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.२४/०८/२०२० रोजी झालेल्या २८ व्या बैठकीत बैठकीत राज्यातील 
बुलडाणा (१), अमरावती (१), अकोला (१), नांदेड (१) आणि चंद्रपूर (१ असे एकूण ०५ आरोग्य उपकेंद्र 
बांधकामाच्या रु.३३२.६० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र. (४ अन्वये 
कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण 
हिस्सा रु.१९९.५६ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रू.१३३.०४ लाख इतका आहे. 

तसेच केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (४) येथील आदेशाद्वारे PMIVK अंतर्गत विषयांकित बुलडाणा (१), 
अमरावती (१), अकोला (१), नांदेड (१) आणि चंद्रपूर (१) असे एकूण ०५ आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाकरीता 


मंजूर/ वितरित करण्यात आलेली केंद्र हिऊ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू. ९९.७८ /- लाख तसेच 


राज्य हिळछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू.६६.५२/- लाख असा एकूण (केंद्र > राज्य) रू.१६६.३० 


/- लाख इतका निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना मंजूर करून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 
शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्रमांक (४) येथील आदेशास अनुसरून प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत विषयाकिंत 
बुलडाणा (१), अमरावती (9), अकोला (१), नांदेड (१) आणि चंद्रपूर (१) येथे आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाकरीता 


मंजूर/ वितरित करण्यात आलेली केंद्र हिजर्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू. ९९.७८ /- लाख तसेच 


राज्य हिछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू.६६.५२ /- लाख असा एकूण (केंद्र + राज्य) रू.१६६.३० 


/- लाख इतका निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना खाळील तक्त्यातील स्तभं क्र (९) व (90) प्रमाणे मंजूर 


करून वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रकल्पाचे नाव- आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम (रु. लाखात) 
See हिस्सा वितरीत करावयाचा 
उपकेंद्र | युनिट । प्रति युनिट 
जिल्हा तालुका एकूण पहिला हप्ता 
/गाव | संख्या | खर्च = i 
केंद्र राज्य केंद्र राज्य 
F 9 2 3 ४ 4 & ७ ८ ९ | 90 | 
नांदेड नांदेड बोरगाव | of | ६६.५२ ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | १३.३०४ 
अकोला | बार्शीटाकळी वाघजळी | 09 | q ६६.५२ ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | १३.३०४ 
अमरावती | चांदुरबाजार थुगाव | of | q ६६.५२ ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.४२ | १९.९५६ | १३.३०४ 
बुलडाणा | खामगाव गावंडळा | 09 | q ६६.५२ ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.४२ | १९.९५६ | १३.३०४ 
चंद्रपूर चंद्रपूर निंबाळा | of | ६६.५२ ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | १३.३०४ 
एकूण ०५ 332.8 १९९.५६ | 933.08 | 332.8 ९९.७८ ६६.५२ 


२. उपरोक्त तक्त्यातील स्तभं क्र (९) व (१०) प्रमाणे सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत बुलडाणा (१), अमरावती (१), अकोला (१), नांदेड (१) आणि चंद्रपूर (१) येथे आरोग्य उपकेंद्र 
बांधकामाकरीता केंद्र हिश्‍श्‍्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू. ९९.७८ /- लाख तसेच राज्य हिळछ्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू.६६.५२ /- लाख असा एकूण (केंद्र + राज्य) रू. १६६.३० /- लाख इतका 
निधी संबंधित जिल्हाधिकरी यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी 
आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

३. सन २०२०-२१यावर्षात उक्त तक्त्यात नमुद संबंधित जिल्हाधिकारी यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील 
स्तंभ क्र.(९) व (१०) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून 
सदर रक्‍कम आहरित व संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. संबंधित 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत विषयांकित आरोग्य उपकेंद्र 
बांधकामाकरीता आहरित केलेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 

४. PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाच्या अमंलबजावणीकरिता जिल्हा मुख्य 


नियंत्रक व अमंलबजावणी अधिकारी हे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 


५. PMUVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीकरिता संबंधित अमंलबजावणी 
यंत्रणेने आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करून घ्यावी. शासन निकषानुसार तसेच विकासकामांच्या 
अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीनुसार निविदा प्रक्रिया करावी. सक्षम प्राधिका- 
याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरूवात करू नये. विकासकामांशी 
संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक मंजुरीच्या/कामाच्या आदेशानुसार, 
विकासकामांची अमंलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी,यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

६. शासन पत्र, क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.६८/का.७, दि.२८/०३/२०१६ मधील निर्देशानुसार PMIVK 
अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीकरिता केंद्र + राज्य हिळ्या अंतर्गत मंजूर निधी 
सुरक्षिततेच्या हषटिकोनातून केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्यात यावा. 

७. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत ८.४. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण 
अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात 
आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

८. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल 
(0०२) (अद्ययावत छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. 
तसेच विभागाच्या Construction tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामाची 
माहिती वेळोवेळी Upload करावी. 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीसाठी दुसऱ्या 
टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC) तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) (अद्ययावत छायाचित्रांसह) 
प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावी. 

१०. PMJVK अंतर्गत प्रस्तावित कामाच्या ठिकणी नामफलक लावण्याबाबतची कार्यवाही या 


विभागाच्या दि.१७/०२/२०२१ रोजीच्या शासन ज्ञापन मधील मुद्दा क्र.४ (१० अनुसार करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 


११. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१४/१२/२०१५ रोजीच्या बैठकीतील 
सूचनेनुसार प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करून वितरित 
केला आहे, त्याच प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत 
अन्य प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल.तसेच 
प्रस्तावित विकासकामाकरिता अन्य कोणत्याही योजनेतून अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. 

१२. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार विषयांकीत आरोग्य उपकेंद्र बांधकामातंर्गत केंद्र हिऱऱ्यावर 
होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० 
- इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र 
हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य 
हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, 200 - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च )(२२३५ ए 239) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

१३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दि.१६/०४/२०२० अन्वये तसेच दि.१४/०५/२०२० अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अ.नौ.सं.क्र. क्र.८/२०२१/व्यय-१, 
दि.११/१/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२१७१६३९२१५११४ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


é Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN: c=! -Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
| n e ५ | ढ Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927fF 
26700 हर्ता, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa5512ea7888 
O n a Va n e 89af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.02.17 16:43:52 +05'30' 
(दि.म.सोनवणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
४. जिल्हाधिकारी,बुलडाणा/नांदेड/अकोला/चंद्रपूर/अमरावती. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,बुलडाणा/नांदेड/अकोला/तचंद्रपूर/अमरावती. 

६. संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 

९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/तचंद्रपूर/अमरावती. 
१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/चंद्रपूर/अमरावती. 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/तचंद्रपूर/अमरावती. 
१२. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/तचंद्रपूर/अमरावती. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/तचंद्रपूर/अमरावती. 

१४. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१५. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१६. निवड नस्ती ( HT.) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


